यवतमाळ जिल्ह्यातील प्रकल्पीय बांधकामासाठी 
कार्यरत मंडळ कार्यालयाच्या नावात बदल करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक आढावा-२०१८/प्र.क्र.१८/२०१८/आ.(पुनर्रचना) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०५ ऑक्टोबर, २०१८. 
वाचा - १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र. आढावा-२०१५/प्र.क्र.१२/२०१५/आ.(प्रशि.), 
दि.३०.१०.२०१५. 


२) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र. आढावा-२०१६/प्र.क्र.२३७/२०१६/सिंव्य(महसूल), 
दि.१०.०६.२०१६. 


प्रस्तावना - 


यवतमाळ येथे पूर्वीपासून पाटबंधारे प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी कार्यरत असलेले यवतमाळ पाटबंधारे 
मंडळ, यवतमाळ हे बांधकाम कार्यप्रकारातील मंडळ कार्यालय व संदर्भिय शासन निर्णय क्र.२ अन्वये सिंचन 
व्यवस्थापन कामासाठी कार्यान्वित करण्यात आलेले यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ हे सिंचन 
कार्यप्रकारातील मंडळ कार्यालय, अझा या दोन्ही मंडळ कार्यालयांची इंग्रजीत नांवे Yavatmal Irrigation 
Circle, Yavatmal अश्शी एकसारखीच होत आहेत. या मंडळ कार्यालयांच्या नावातील साम्यतेमुळे स्थानिक 
जनतेसाठी तसेच प्रशासकीय कार्यालयांसाठी संभ्रम निर्माण होण्याची sera असल्याने, स्थानिक 
जनतेसाठी व अन्य प्रशासकीय कार्यालयांना कामाच्या व पत्रव्यवहाराच्या सोयीच्या दृष्टीने सदर मंडळ 
कार्यालयाच्या नावात बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती अधिनस्त कार्यरत बांधकाम कार्यप्रकारातील अधीक्षक 
अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ या मंडळ कार्यालयाच्या नांवात बदल करण्यास, याद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. त्यानुसार बांधकाम व सिंचन कार्यप्रकारातील मंडळ कार्यालयांची नांवे खाळील प्रमाणे राहतील. 


अ.क्र सध्याचे मंडळ कार्यालयाचे नाव मंडळ कार्यालयाचा | मंडळ कार्यालयाच्या नावात केलेला बदल 
<- कार्यप्रकार -> 
; अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे ae अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे 
मंडळ, यवतमाळ प्रकल्प मंडळ, यवतमाळ 


Superintending Engineer, Yavatmal 
1 ARE : 
Irrigation Circle, Yavatmal 


Goneinietion Superintending Engineer, Yavatmal 


Irrigation Project Circle, Yavatmal 
टं अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिचन सिंचन अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिचन मंडळ, 


मंडळ, यवतमाळ यवतमाळ 


2 Superintending Engineer, Yavatmal 
Irrigation Circle, Yavatmal 


Superintending Engineer, Yavatmal 


managelent Irrigation Circle, Yavatmal 


२. सदर शासन निर्णय आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१८/प्र.क्र.१८/२०१८/आ.(पुनर्रचना) 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००५१६०९५८६७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ढ Digitally signed by Sunil Gangaram Gangarkar 
SUN] Gangaram 0000200000. 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb2e3f823a285c 


Gangar kar fade ae6a056tbe य Gangram cangara 


Date: 2018.10.05 16:12:17 +05'30° 


(सु. गं. गांगरकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३) मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 
४) मा.मंत्री (खारजमीन) यांचे खाजगी सचिव. 
) 
) 
) 


AJ oO 


c 


५) मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक. 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा 
मा. विधानपरिषद / विधानसभा सदस्य (सर्व) 
) प्रधान सचिव (ज.सं.प्र.व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (ज.सं.व्य.व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) महालेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
१२) महालेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१३) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१४) महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, नाशिक (DTHRS) 
१५) सर्व कार्यकारी संचालक (महामंडळ कार्यालये), जलसंपदा विभाग. 
१६) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
१७) सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८) सह सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती 
उप सचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (आस्था), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ (बांधकाम). 
अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ (सिंचन). 
अधीक्षक अभियंता, ई-प्रशासन मंडळ, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे. (मंडळ कार्यालयांतर्गत झालेल्या बदलाची आवश्‍यक 
नोंद घेण्यास्तव अग्रेषित.) 
२८) सर्व अधिकारी व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२९) कार्यासन आस्थापना (पुनर्रचना) संग्रहार्थ. 


(. ८४) 


wen 


weve -- >> >> :-> DOL SSO se 4२: <-- > >> Sl Sel > >. 


२१ 
२२ 
२३ 


A “९ 
zx xX 


२६ 
२७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


